उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी गट ब यांची ८ अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८३/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२० 


वाचा- 
१) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/७-अ/अस्थाई पदे / वैद्यकिय 
अधिकारी गट ब पदे/१४८८-८९/२०२०, दिनांक-०८.०७.२०२०. 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दिनांक- 
३१.०३.२०२०. 
३) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-३, 
दिनांक-१३.१२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील नाशिक, धुळे, 
जळगांव, नंदूरबार व अहमदनगर या ५ जिल्हयामधील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-ब ह्या पदांची शासन निर्णय दि.०२.०१.२०१७, दि.१६.०२.२०१८ व 
दि.०६.०६.२०१९ अन्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार ४ पदांवर नव्याने वैद्यकिय 
अधिकारी रुजू झाल्यामुळे त्यातील नाशिक जिल्हयातील २ नवनिर्मित अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३१.०८.२०२० व उर्वरित २ पदांना दि.०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ अन्वये नाशिक,नंदुरबार, धुळे येथील ४ अस्थायी 
पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार व अहमदनगर या ५ 
जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सदर वैद्यकीय अधिकारी गट-ब च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२०/प्र.क्र.८३/आरोग्य-३ 


सदर २ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३१.०८.२०२० व उर्वरित ६ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१- रुग्णालये व दवाखाने 
०१ (चार)ो-गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. 29.02.2098 , 
दि.११.०९.२०१९ व दि.१२.०२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२७११२४१०३६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 

Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.08.20 12:31:01 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवातथासंचालक,राष्ट्रीयआरोग्यअभियान, मुंबई. 
संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई.. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 


Cc Aw A  -5 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२०/प्र.क्र.८३/आरोग्य-३ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक/धुळे/जळगांव/नंदूरबार/अहमदनगर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/धुळे/ जळगांव/नंदूरबार/अहमदनगर. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ३पैकी३ 


